“TTA WAR उप अधीक्षक” 
सहायळ समादेडळ राय 
पोलीस बळ” या संवर्गातील 
अधिका-यांच्या बदली/ 
पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.रापोसे-१७२३/प्र.क्र.१११/चार/पोल-१अ. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 


दिनांक : २२ मे २०२३. 
शासन आदेश. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न यामधील तरतुदींनुसार, 
पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद "सशस्त्र पोलीस उप अधीक्षक/सहायक समादेशक, रा.रा. 
पोळीस बल" या संवर्गातील अधिका-यांची, स्तंभ (3) मध्ये नमूद पदांवरुन, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट 


पदांवर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | पोलीस अधिका-याचे नाव विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
(श्री./श्रीम.) 

(१) (2) (3) (8) 

| . | ईश्वर विठ्ठल चौधरी सहा. समादेशक, सहा. समादेशक, 
रा.रा. पोलीस बल, रा.रा. पोलीस बल, 
गट क्र.१३, वडसा, गट क्र.२, पुणे 
गडचिरोली 

२. | प्रभाकर महादेव शिदे सहा. समादेशक, सहा. समादेशक, 
रा.रा. पोलीस बल, रा.रा. पोलीस बल, 
गट क्र.९, अमरावती गट क्र.७, दौंड 

३. । बारकु चिंधा सोनवणे सहा. समादेशक, सहा. समादेशक, 
रा.रा. पोलीस बल, रा.रा. पोलीस बल, 
गट क्र.४, नागपूर गट क्र.८, मुंबई 

४. | दशरथ सीताराम सहा. समादेशक, सहा. समादेशक, 

जांभुळकर रा.रा. पोलीस बल, रा.रा. पोलीस बल, 

गट क्र.१३, वडसा, गट क्र.४, नागपूर 
गडचिरोली 


शासन Sal क्रमांकः रापोसे-१७२३/प्र.क्र.१११/चार/पोल-१अ 


अ.क्र. । पोलीस अधिका-याचे नाव विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
(श्री./श्रीम.) 

(१) (2) (3) (8) 

५. | भगवान पांडुरंग भोटकर । सहा. समादेशक, सहा. समादेशक, 
रा.रा. पोलीस बल, रा.रा. पोलीस बल, 
गट क्र.१४, संभाजीनगर गट क्र.३, जालना 

६. । भानुदास यडावंत पवार सहा. समादेशक, सहा. समादेशक, 
रा.रा. पोलीस बल, गट रा.रा. पोलीस बल, 
क्र.१४, संभाजीनगर गट क्र.१, पुणे 

७. । सुरेश दिगंबर कराळे सहा. समादेशक, सहा. समादेशक, 
रा.रा. पोलीस बल, गट क्र.४, | रा.रा. पोलीस बल, 
नागपूर गट क्र.९, अमरावती 

८. | प्रमोद हरीराम लोखंडे सहा. समादेशक, सहा. समादेशक, 
रा.रा. पोलीस बल, गट क्र.४, | रा.रा. पोलीस बल, 
नागपूर गट क्र.१५, गोंदिया 

९. | संजय उत्तम साळुंखे सहा. समादेशक, ara USA उप अधीक्षक, 
रा.रा. पोलीस बल, गट महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, 
क्र.१५, गोंदिया नाशिक 

| ०. | ललितरामकृपालमिश्रा । सहा. समादेशक, सहा. समादेशक, 
रा.रा. पोलीस बल, गट क्र.४, | रा.रा. पोलीस बल, 
नागपूर गट क्र.१३, वडसा, 

गडचिरोली 

| १. | दिलीप महादेव तावरे सहा. समादेशक, सहा. समादेशक, 
रा.रा. पोलीस बल, गट रा.रा. पोलीस बल, 
क्र.१४, संभाजीनगर गट क्र.२, पुणे 

१२. । रघुनाथ गंगाधर शिदे सहा. समादेशक, Para USA उपअधीक्षक, 
रा.रा. पोलीस बल, गट पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, 
क्र.१५, गोंदिया नानवीज-दौंड 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायाळय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व 
सुव्यवस्था, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हा शासन आदेश, पोलीस आस्थापना मंडळ क्रमांक १ यांच्या शिफारञीचा यथायोग्य 
विचार करुन आणि महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम याच्या कळम २२न मध्ये निर्दिष्ट सक्षम 
प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


IIR Sa क्रमांकः रापोसे-१७२३/प्र.क्र.१११/चार/पोल-१अ 


४. हा शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या ७७५५/.119॥19199119.20०11 या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०५२२२३३२२२९७२९ असा आहे. हा 
शासन आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SWAPNIL GOPAL 
BORSE 


(स्वप्निल गोपाल बोरसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/ लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
) अपर पोलीस महासंचालक, रा.रा. पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, रा.रा. पोलीस बल, नागपूर. 
) पोलीस उप महानिरीक्षक, रा.रा. पोलीस बल, पुणे. 
५) सर्व समादेशक, रा.रा. पोलीस बल. 
) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
) संबंधित पोलीस अधिकारी (WAT यहासंचाळक]; TERT राज्या यांच्यागर्फता. 
१०) निवड नस्ती, पोल-१अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


